शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून राज्यातील विद्यमान 
पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 
पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, 
पुर्वी कमी केलेली प्रवेशा क्षमता पुर्ववत करणेबाबत 
अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता 
देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०७/१९)तांशि-५ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २० जून, २०१९. 


संदर्भ : १) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/प्रवेशक्षमता वाढ/मान्यता/२०१९/५५१, दि.२८.०५.२०१९. 
२) संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
१०/एनजीपी/पीसीआय मान्यता/२०१९/६१६, दि.०७.०६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचेकडून शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून 


राज्यातील विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत पदविका औषधनिर्माणशास्त्र 


अभ्यासक्रम सुरु करणे, पुर्वी कमी केलेली प्रवेश क्षमता पुर्ववत करण्यास संस्थांना मान्यता देण्यासंदर्भात 


दिनांक १५.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेलचे अनुषंगाने संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय यांनी संदर्भाधिन 


क्र.१ येथील पत्रान्वये शासनास प्रस्ताव सादर केलेला आहे. सोबत जोडलेल्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये 


नमुद संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या 


संस्थेत पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, पुर्वी कमी केलेली प्रवेश क्षमता पुर्ववत 


करण्यास शासन मान्यता देण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 


जोडलेल्या प्रपत्र-अ व प्रपत्र-ब मध्ये नमूद विद्यमान पदवी औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या संस्थेत 


पदविका औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रम सुरु करणे, पुर्वी कमी केलेली प्रवेश क्षमता पुर्ववत करण्यास 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०७/१९)तांशि-५ 


शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० पासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


१. सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 


२. प्रस्तुत बाबतीत अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, 


१९८३ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस 


बंधनकारक राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेशा क्षमता विवरणपत्रातील त्यांच्या 
नावासमोर नमूद केल्याप्रमाणे मर्यादित राहील. 


३. शासनाने विहित केलेल्या तसेच अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने विहित केलेल्या सर्व 


अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 


कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 


यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 


४. सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 


अधिनियम, २०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 


आवर्यक राहील. 


५. सदर पदविका अभ्यासक्रमांसाठी संबंधित संस्थांनी महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळाची 


संळग्नता घेणे आवश्‍यक आहे. 


६. संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेकडे आवश्‍यक ते प्रक्रिया 


शुल्क व संचीत ठेव संयुक्‍त खात्यात भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 


७. सदर व्यावसायीक पदविका अभ्यासक्रमाचे प्रवेश शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या प्रवेश नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 


८. महाराष्ट्र राज्यातील विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशाचे 


व शुल्काचे विनियमन करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगिक बाबींसाठी 


सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २८ व त्याच्याअनुषंगाने वेळोवेळी निर्गमित 


होणारे नियम तथा आदेशा संबंधित संस्थांना लागु राहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०७/१९)तांशि-५ 


९. शुल्क नियामक प्राधिकरणाने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित 


संस्थांनी आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेहानल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान 


ऑफ कॅपिटेशन फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 


१०.संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 


नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 


शिक्षकवृंद व इतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 


शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 


११.संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण 


परिषदेच्या मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा 


पुरेपूर उपयोग होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे 


saad आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेच्या मानकाप्रमाणे 


सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्‍यक 


आहे. 


१२.सदर संस्था, संचाळक, तंत्रशिक्षण यांच्या नियंत्रणाखाळी राहिळ व संबंधित 


अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, वांद्रे, मुंबई यांच्याकडून घेतल्या 


जातील. 


१३.रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 


१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवऱयक राहील. 


१४.अभ्यासक्रमात बदल झाल्यामुळे/अभ्यासक्रम बंद झाल्यामुळे भविष्यात जी काही परिस्थीती 


उद्भवते त्यास संबंधित संस्था जबाबदार राहतील. याप्रमाणे तसे हमीपत्र संबंधित संस्थांनी 


द्यावयाचे आहे. 


१५.याशिवाय संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबंधित विद्यापीठ यांनी घाळून 


दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१६.ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 


नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मान्यता-२०१९/(प्र.क्र.१०७/१९)तांशि-५ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ४७/५/५/.॥६॥/959॥॥8.90७९.॥) या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०६२०१५२३५७४३०८ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


. Digitally signed by Anil Raghunath Katkar 
A al | | R ag h U al at h DN: CN = Anil Raghunath Katkar, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Higher and Technical 


K at ka | Education Department 


Date: 2019.06.20 15:27:54 +05'30' 
(अ.र.काटकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


. संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


संचालक, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालय, मुंबई /पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/ 
अमरावती (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


. संबंधित विद्यापीठांचे कुलसचिव, (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
. सर्व संबंधित संस्था (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 


अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

फार्मसी काऊन्सिल ऑफ इंडिया, कम्बाइन्ड काऊन्सिल्स्‌ बिल्डिंग, कोटला रोड, 
एजवान-इ-गालिब मार्ग, नवी दिल्ली-११० ००२. 


. सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 


भाग), नवी दिल्ली. 
विभागीय अधिकारी, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, पश्चिम विभागीय कार्यालय, 
इंडस्ट्रियल इन्शुरन्स बिल्डींग, २ रा मजला, चर्चगेट, मुंबई 


१०.निवड नस्ती/तांशि-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.107/19)/तांशि-5, दि. 20 जून, 2019 सोबतचे 
प्रपत्र-अ 
List of New Diploma Pharmacy Course in Existing Degree Institute [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr Current Institute Name District | Institutio} Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Intake Intake 
No | Application n Type Organisation Address Board Approved | Approved 
Number (Trust) for 2018- |for 2019-20 
19 
1 |1- Nagpur Unaided- |Shri Sadashivrao 50, The Mall, Kamptee Cant |PHARMACY Maharashtra DIPLOMA गि शि 
4262104729 Bhoyar College Private Patil Shikshan State Board of 
Sanstha Technical 
Education, 
Mumbai 


Page 1 of 1 


शासन निर्णय क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.107/19)/तांशि-5, दि. 20 जून, 2019 सोबतचे 
प्रपत्र-ब 
List of Diploma Pharmacy Courses for Extention of Approval with Restoration of Intake [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 


Sr No| Current DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part Time| for 2018- |for 2019-20 
19 
1 1- 6398 |SAHYADRI AT / POST SOLAPUR |Unaided - SIKSHAN AND A/P - METHWADE, TAL - PHARMACY Maharashtra DIPLOMA PHARMACY 1st Shift |FULL TIME 54 7 
4266720817 COLLEGE OF METHWADE, Private KRUSHI VIKAS SANGOLA, DIST - SOLAPUR. State Board of 
PHARMACY, TALUQA- PRATISHTHAN, Technical 
METHWADE SANGOLA - MEDSHINGI. Education, 
413307 Mumbai 
DISTRICT 
SOLAPUR, 
MAHARASHTRA 


Page 1 of 1 


शासन FA क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.107/19)/तांशि-5, दि. 20 जून, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-ब 
List of Intake Restoration for Diploma Engineering/ Technology Courses in Existing Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 
Sr No| Current DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part Time| for 2018- |for 2019-20 
19 
1 1- 2522 |SANDIPANI GAT NO.23, LATUR Unaided - SANDIPANI B-41, MARKET YARD, LATUR |ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA MECHANICAL 2nd Shift |FULL TIME 45 - 
4266733656 TECHNICAL AND |MAUJE - KOLPA, Private TECHNICAL AND 413512 AND State Board of ENGINEERING 
MEDICAL TAL. & DIST. MEDICAL TECHNOLOGY |Technical 
EDUCATION LATUR EDUCATION Education, 
INSTITUTE'S INSTITUTE Mumbai 
SANDIPANI 
TECHNICAL 
CAMPUS - 
FACULTY OF 
ENGINEERING 
2 1- SANDIPANI GAT NO.23, Unaided - SANDIPANI B-41, MARKET YARD, LATUR |}ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA CIVIL FULL TIME 45 - 
4266733656 TECHNICAL AND |MAUJE - KOLPA, Private TECHNICAL AND 413512 AND State Board of ENGINEERING 
MEDICAL TAL. & DIST. MEDICAL TECHNOLOGY |Technical 
EDUCATION LATUR EDUCATION Education, 
INSTITUTE'S INSTITUTE Mumbai 
SANDIPANI 
TECHNICAL 
CAMPUS - 
FACULTY OF 
ENGINEERING 
3 1- SHRI SAI NEAR KUNDAN |CHANDRA |Unaided - LATE M. D. 43, SNEH NAGAR, GAJANAN [ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA MEDICAL FULL TIME 7 हि 
4265898630 POLYTECHNIC PLAZA HOTEL, YERGUDE MANDIR ROAD, AND State Board of LABORATORY 
NAGPUR ROAD, MEMORIAL, CHANDRAPUR (M.S.) TECHNOLOGY |Technical TECHNOLOGY 
CHANDRAPUR SHIKSHAN Education, 
PRASARAK Mumbai 
MANDAL, 
CHANDRAPUR 
(M.S.) 
4 1- SURYODAYA SURVEY NO. NAGPUR |Unaided - NATIONAL RURAL = _|SURVEY NO. 117/1 & 117/3, |ENGINEERING  |Maharashtra DIPLOMA CIVIL FULL TIME 45 शि 
4262087120 COLLEGE OF 117/1 & 117/3 DEVELOPMENT AT- VIHIRGAON. UMRER AND State Board of ENGINEERING 
ENGINEERING & JA, VIHIRGAON, RESEARCH SOCIETY |ROAD, TAH. & DIST.- NAGPUR|TECHNOLOGY _ |Technical 
TECHNOLOGY Education, 
Mumbai 
5 1- SURYODAYA SURVEY NO. NAGPUR [Unaided - NATIONAL RURAL |SURVEY NO. 117/1 & 117/3, |ENGINEERING  |Maharashtra DIPLOMA MECHANICAL FULL TIME 45 a 


4262087120 


COLLEGE OF 
ENGINEERING & 
TECHNOLOGY 


117/1 & 117/3 
A, VIHIRGAON, 


DEVELOPMENT 
RESEARCH SOCIETY 


AT- VIHIRGAON. UMRER 


AND 


ROAD, TAH. & DIST.- NAGPUR | TECHNOLOGY 


Page 1 of 2 


State Board of 
Technical 
Education, 
Mumbai 


ENGINEERING 


शासन FA क्र.मान्यता-2019(प्र.क्र.107/19)/तांशि-5, दि. 20 जून, 2019 सोबतचे 


प्रपत्र-ब 
List of Intake Restoration for Diploma Engineering/ Technology Courses in Existing Institutes [Approved by AICTE A.Y. 2019-20] 
Sr No| Current DTE | Institute Name Institute District | Institution Name of Parent Organisation(Trust) Program University/ Level Name of Shift Full Intake Intake 
Application | Code Address Type Organisation Address Board Course Time/ | Approved | Approved 
Number (Trust) Part Time| for 2018- |for 2019-20 
19 
1- 5179 |VISHWABHARATI |GAT NO. 171, AHMEDN |Unaided - VISHWABHARATI FLAT NO.402, ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA ELECTRICAL 2nd Shift |FULL TIME 45 र 
4266715803 ACADEMY'S 145/1, 2 AGAR Private ACADEMY NAKODA COURT,SANGHAVI |AND State Board of ENGINEERING 
COLLEGE OF VILLAGE COMPOUND, SHIVAJI NAGAR |TECHNOLOGY _ |Technical 
ENGINEERING, SAROLA BADDI, PUNE Education, 
AHMEDNAGAR — JJAMKHED ROAD, Mumbai 
TQ. 
AHMEDNAGAR 
DIST. 
AHMEDNAGAR 
7 1- 6470 |SHIVAJI NEAR SURESH SANGLI Unaided - SHRIRAM SHRIRAN EDUCATION ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA CIVIL 1st Shift |FULL TIME 15 7 
4259238609 POLYTECHNIC INDANE GAS Private EDUCATION SCOCIETY, AND State Board of ENGINEERING 
ATPADI AGENCY, SOCIETY KARAGANI, TAL :- ATPADI, TECHNOLOGY |Technical 
AT/POST/TAL- DIST SANGLI Education, 
ATPADI DIST- Mumbai 
SANGLI 
f 1- 6470 |SHIVAJI NEAR SURESH SANGLI Unaided - SHRIRAM SHRIRAN EDUCATION ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA ELECTRONICS & |1st Shift |FULL TIME 15 30 
4259238609 POLYTECHNIC INDANE GAS Private EDUCATION SCOCIETY, AND State Board of TELE- 
ATPADI AGENCY, SOCIETY KARAGANI, TAL :- ATPADI, TECHNOLOGY {Technical COMMUNICATI 
AT/POST/TAL- DIST SANGLI Education, ON 
ATPADI DIST- Mumbai ENGINEERING 
SANGLI 
E 1- 6470 |SHIVAJI NEAR SURESH SANGLI Unaided - SHRIRAM SHRIRAN EDUCATION ENGINEERING |Maharashtra DIPLOMA COMPUTER 1st Shift |FULL TIME 15 30 
4259238609 POLYTECHNIC INDANE GAS Private EDUCATION SCOCIETY, AND State Board of TECHNOLOGY 
ATPADI AGENCY, SOCIETY KARAGANI, TAL :- ATPADI, TECHNOLOGY |Technical 
AT/POST/TAL- DIST SANGLI Education, 
ATPADI DIST- Mumbai 
SANGLI 


Page 2 of 2 


